राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई 
निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याबाबत 
(सन २०२०-२१) 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रारसे-२०२०/प्र.क्र.१८९/आ-५, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, ८ व १० मजला, नवीन मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०0०१, 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा : १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:- रारसे-२०२०/प्र.क्र.१८९/आ-५ 
दि.२२ सप्टेंबर,२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक : 


वरील वाचा येथील शासन निर्णय क्रमांक:- रारसे-२०१५/प्र.क्र.१८९/आ-५ दि.२२ 


सप्टेंबर,२०२० मध्ये " राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेस वितरीत अनुदानाशी संबंधित खर्चाचे देयक 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करण्यासाठी आहरण व सवितरण अधिकारी म्हणून 


लेखा अधिकारी आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना व सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा 


संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. " या ऐवजी राज्य रक्‍त 


संक्रमण परिषदेस वितरीत अनुदानाजी संबंधित खर्चाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


यांचेकडे सादर करण्यासाठी आहरण व सवितरण अधिकारी म्हणून प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवा 


आयुक्तालय, मुंबई यांना व सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे." असे वाचावे. 


२. सदरचे देयक wala असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३ 


अर्थसंकल्प ३ दि.२५ एप्रिल,२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रारसे-२०२०/प्र.क्र.१८९/आ-५, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202011101432588417 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


KIRAN 
VASANTRAO 
WAHUL 


असा आहे. हा आदेठा 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee16b3f0ea3e5db304272db0 
568995 14ece7f762990f9b1a0c5049, 
postalCode=400001, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf5657815fb42c4d25 
b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, ou=PHD, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN 
VASANTRAO WAHUL 

Date: 2020.11.10 15:41:11 +05'30' 


(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा (लेखा शाखा), मुंबई. 


निवड नस्ती-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


